नविन मंत्रीमंडळात समावेश झालेल्या मा. मंत्री 
महोदयांना कार्यालयीन दालनाचे वाटप 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/२०२२/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ११ जुले, २०२३ 


शासन निर्णय :- 

दिनांक २.७.२०२३ रोजी विद्यमान मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला असून मंत्रिमंडळात अन्य ८ 
मा.मंत्री महोदयांचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्याने मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्या मा. मंत्री 
महोदयांना खालील प्रमाणे कार्यालयीन दालनाचे वाटप करण्यात येत आहे. 


अ.क्र मा. मंत्री महोदयांचे नाव वाटप करण्यात आलेले दालन 

णि मा.श्री. छगन भुजबळ, मंत्री मंत्रालय मुख्य इमारत, २ रा मजला, 
दालन क्र.२०१ दक्षिण बाजू 

२ ।मा.श्री.हसन मुश्रीफ, मंत्री मंत्रालय विस्तार इमारत, ४ था मजला, 
दालन क्र. ४०७ 

3 मा.श्री. दिलीप वळसे -पाटील, मंत्री मंत्रालय मुख्य इमारत,३ रा मजला, 
दालन क्र.३०३, उत्तर बाजू 

४ ।मा.श्री.धनजंय मुंडे, मंत्री मंत्रालय विस्तार इमारत २ रा मजला, 
दालन क्र. २०१ ते २०४, २१२ 

५ | मा.श्री. धर्मरावबाबा आत्राम, मंत्री मंत्रालय विस्तार इमारत, ६ वा मजला, 
दालन क्र. ६०१, ६०२ व ६०४ 

६ ।मा.श्रीम. आदिती तटकरे, मंत्री मंत्रालय मुख्य इमारत, १ ला मजला, 
दालन क्र. १०३, उत्तर बाजू 

७ । मा.श्री. अनिल पाटील, मंत्री मंत्रालय मुख्य इमारत, ४ था मजला, 
दालन क्र. ४०१, दक्षिण बाजू 

८ | मा.श्री. संजय बनसोडे, मंत्री मंत्रालय मुख्य इमारत,३ रा मजला, 
दालन क्र.३०१, दक्षिण बाजू 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५१०/२०२२/२२ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१११७४४५३८००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDULI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
BHAGURE To nsec de . 


DEVIDAS SANDUJI : 
(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 

विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


) 

) 

) 

) 
५) संबंधित मा.मंत्री महोदयांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc ww 


Cc 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


yaa) 


9 
८ 


vo 


१०) गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) सर्व मंत्राळयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४) कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां.)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान 
पात्रावाला रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

१५) उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 

१६) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्रालय आवार,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 

१७) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 

१८) उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि.., मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९) दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि.., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 

२०) मुख्य दारवान, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१) अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

22) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


